अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक 
कारागृह व सुधारसेवा,महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे 
कार्यालयातील दक्षता पथकाकरीता जुने 
शासकीय वाहन निर्लेखित करुन नवीन 
शासकीय वाहन खरेदीस व येणाऱ्या खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०३१७/प्र.क्र.३१/तुरुंग-२ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १७ एप्रिल, २०१७ 


वाचा- 


१) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र. इप्र/वाहनखरेदी/दक्षता/२५१७/२०१७/कक्ष-६(२), दिनांक २९.०३.२०१७. 
२) झासन निर्णय वित्त विभाग क्र.वाहन २०१४/प्र.क्र.९/१४/विनियम, दिनांक ४.८.२०१४ 
३) शासन शुध्दिपत्रक वित्त विभाग क्र.वाहन २०१४/प्र.क्र.९/१४/विनियम, 
दिनांक ७.८.२०१४ 
४) शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांकः जेएलएम-१३१२/प्र.क्र.८७/तुरुंग-२, 
दिनांक १५.२.२०१४ 


प्रस्तावना :- 

अपर पोलीस महासंचालनालय व कारागृह महानिरीक्षणालय, पुणे आणि राज्यातील 
कारागृहांकडे एकूण ८६ शासकीय वाहनांची आवश्‍यकता लक्षात घेऊन राज्यस्तरीय वाहन आढावा 
समितीच्या मान्यतेने वाहने अनुज्ञेय करण्यास वरील दिनांक १५.२.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात आली आहे. सदर वाहनांमध्ये अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह 
व सुधारसेवा,महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयातील दक्षता पथक यांचे उपयोगातीळ शासकीय 
वाहन क्रमांक एमएच १२ एएच ७१२४ हे वाहन सन २००४ साली खरेदी करण्यात आलेल्या वाहनाचा 
समावेश असून सदर वाहन निर्ळलेखित करण्यात आलेले असल्याने दक्षता पथकाकरीता जुन्या 
शासकीय वाहनाच्या बदल्यात वरील संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयाच्या अधीन नवीन शासकीय 
वाहन खरेदी करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा,महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
कार्यालयातील उपअधीक्षक, दक्षता पथक यांचेकरीता संदर्भ क्र. २ व ३ येथील शासन निर्णयानुसार 
रु. ६,००,०००/-(रुपये सहा लक्ष Had ) इतक्या किंमतीच्या मर्यादेत नवीन वाहन खरेदी करण्यास 
शासन मान्यता देत आहे. 


२. याबाबतचा खर्च मागणी मागणी क्र. बी-५, २०५६-तुरुंग (योजनेतर), ००१, संचालन व 
प्रशासन, (००)(०१) कारागृह निरीक्षणालय (दत्तमत) (२०५६ ००२६), ५१, मोटर वाहने या 
उपशीर्षातर्गत सन २०१७-१८ साठी उपलब्ध असलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०३१७/प्र.क्र.३१/तुरुंग-२ 


३. Blam fo fod विभागाच्या सहमतीने अनौपचारीक संदर्भ क्र.१७१/१७/ विनियम, 
दिनांक ३१.०३.२०१७ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०४१७१२०२२५४२२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Prabhakar aes ee er eee Cae 


ou=Home Department, postalCode=400032, 


Atmaram काया तीक शते 
06ae481¢2dc55f48d889691 ffa9939a, 
Sankhe oleate म ती 
(प्रभाकर संखे ) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग. 


१. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 

३. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

५. उपअधीक्षक, दक्षता पथक, पुणे 

६. अवर सचिव ,वित्त विभाग (विनियम), मंत्राळय,मुंबई-३२, 

७. उप सचिव/ अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 

८. निवड नस्ती, तुरुंग-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


